महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा २०१९ मधील 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब (राजपत्रित) या 
पदावरील करण्यात आलेल्या नियुक्तीसंदर्भात प्रशासकीय 
कारणास्तव अंशत: बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२२/प्र.क्र.५५(३)/आ(स.अ.श्रे-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
३ रा मजला, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ: जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२२ /प्र.क्र.५५(१/आ(स.अ.श्रे-२), दि.०१.१२.२०२२ 
शासन निर्णय 
उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक ०१/१२/२०२२ रोजीच्या “सहायक अभियंता (स्थापत्य) गट-ब 
(राजपत्रित)” या पदावरील नियुक्‍ती आदेशातील खालील उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना या 


रकानामध्ये दर्शविलेल्या नियुक्‍तीतील पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव खालील तक्त्यातील रकाना ५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अंशात: बदल करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | महाराष्ट्र लोकसेवा उमेदवाराचे नांव मूळ पदस्थापनेचे ठिकाण प्रस्तावित पदस्थापना 
आयोगाने 
शिफारस केलेला 
गुणवत्ता क्रमांक 

शिन २ ३ [1 Sees ५ 

। ३३९/१९ श्रीमती अश्लेषा ज्ञानदेव गमे | मुख्य अभियंता (स्थापत्य), | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
जलविद्युत प्रकल्प व | विभाग, उत्तर महाराष्ट्र 
गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत प्रदेश, नाशिक अंतर्गत 
नाशिक महसूल नाशिक महसूल विभागातील 
विभागातील अधीक्षक | अधीक्षक अभियंता व 
अभियंता गुणनियंत्रण | प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत | प्राधिकरण अहमदनगर 

ी गुणी गत अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 
गुणनियंत्रण विभाग, धुळे ; 
यां गुणनियंत्रण लघु पाटबंधारे विभाग क्र.२, 
अंतर्गत गुणनियंत्रण र ता 
ee irae नमळ संगमनेर अंतर्ग लघु 
, जळगाव येथील परा ज्या यां 
रक्त पटी पाटबंधारे उपविभाग लोणी 
येथील रिक्‍त पदी 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(३)/आ(स.अ.श्रे-२) 


अ.क्र. | महाराष्ट्र लोकसेवा उमेदवाराचे नांव मूळ पदस्थापनेचे ठिकाण प्रस्तावित पदस्थापना | 
आयोगाने 
शिफारस केलेला 
गुणवत्ता क्रमांक 


हि २ ३ 11 ४ 4 


2 346/98 श्रीमती सरीता Gear हरणे | मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द =| मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, । प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 


नागपूर अंतर्गत नागपूर नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द 


गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, प्रकल्प मंडळ, नागपूर 
नागपूर अंतर्गत गोसीखुर्द । अंतर्गत गोसीखुर्द धरण 
धरण विभाग, वाही (पवनी) | विभाग, वाही (पवनी) अंतर्गत 


अंतर्गत गोसीखुर्द धरण गोसीखुर्द उजवा कालवा 
उपविभाग क्र.४,वाही येथील | उपविभाग क्र. ४ वाही (पवनी) 
रिक्‍त पदी येथील रिक्‍त पदी 

३ ३८०/१९ श्रीमती विश्वा अभय aps  अ.अ. व संचालक, अधीक्षक अभियंता व 
पासविस, पुणे अतंर्गत संचाळक, पाटबंधारे संशोधन 
कोकण-२ महसूल व विकास संचालनालय पुणे 
विभागातील पासंविस, अंतर्ग कोकण-२ महसूल 
कळवा-ठाणे अंतर्गत विभागातील पाटबंधारे 
पाटबंधारे संशोधन संशोधन विभाग, कळवा- 
उपविभाग, कळवा, ठाणे | ठाणे येथील रिक्‍त पदी 
येथील रिक्‍त पदी 

४ ३८३/१९ श्रीमती अमृता अशोक हंगे | मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती |। मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व 
संकल्पचित्र धरण सुरक्षितता, नाशिक 
संघटना,नाशिक अंर्तगत । अंतर्गत पुणे महसूल 
पुणे महसूल विभागातील  । विभागातील अधीक्षक 
अधीक्षक अभियंता, अभियंता, आधार सामग्री 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संकळन, नियोजन व 


संशोधन संस्था, नाशिक जलविज्ञान मंडळ, नाशिक 
अंतर्गत संशोधन अधिकारी, । अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
महामार्ग संशोधन विभाग । जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, 
क्र.१, मेरी, नाशिक येथील | पुणे-१ अंतर्गत सहाय्यक 


रिक्‍त पदी अभियंता श्रेणी-१, 
जलविज्ञान प्रकल्प 
उपविभाग, सांगली येथील 
रिक्‍त पदी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(३)/आ(स.अ.श्रे-२) 


अ.क्र. 1 महाराष्ट्र लोकसेवा] उमेदवाराचे | मूळ पदस्थापनेचे ठिकाण प्रस्तावित पदस्थापना 
आयोगाने 
शिफारस केलेला 
गुणवत्ता क्रमांक 

yas | २ ३ [11 ae 4 

4 ५०८/१९ श्री. प्रतिक भोये मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द । मुख्य अभियंता (विप्रो, 
प्रकल्प जलसंपदा विभाग । जलसंपदा विभाग, अमरावती 
नागपुर महसूली महसूली विभागातील अकोला 
विभागातील अधीक्षक सिंचन मंडळ अकोला अंतर्गत 
अभियंता, गोसीखुर्द उपसा | बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, 
सिंचन मंडळ अंबाडी बुलडाणा अंतर्गत = aren 
अंतर्गत आंभोरा उपसा नाळा कालवा प्रकल्प 
सिंचन विभाग, भिवापूर उपविभाग, मलकापुर येथील 
अंतर्गत मोखाबर्डी उपसा । रिक्‍त पदी 
सिंचन उपविभाग क्र.१, 
भिवापूर येथील रिक्‍त पदी 

& 424/98 श्रीमती मोनिका भास्कर मुख्य अभियंता (विशेष मुख्य अभियंता (विशेष 

घोडे प्रकल्प), जलसंपदा प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 

विभाग, अमरावती अंतर्गत । अमरावती अंतर्गत अमरावती 
अमरावती महसूल महसूल विभागातील अकोला 
विभागातील अकोला पाटबंधारे मंडळ, अकोला 
पाटबंधारे मंडळ, अकोला । अंतर्गत बुलडाणा पाटबंधारे 
अंतर्गत बुलडाणा पाटबंधारे । विभाग, बुलडाणा अंतर्गत 
विभाग, बुलडाणा अंतर्गत | खडकपूर्णा प्रकल्प 
पाटबंधारे उपविभाग मेहकर | व्यवस्थापन उपविभाग, 
अंतर्गत पाटबंधारे शाखा, | देऊळगाव मही येथील रिक्‍त 
मेहकर येथील रिक्‍त पदी । पदी 

७ ५३०/१९ श्री. विकास सदाशिव मुख्य अभियंता (जसं), मुख्य अभियंता (जसी, 

गायकवाड जलसंपदा विभाग, पुणे जलसंपदा विभाग, पुणे 

अंतर्गत पुणे महसूल अंतर्गत पुणे महसूल 


विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, पुणे पाटबंधारे 
मंडळ, पुणे अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, पुणे 
पाटबंधारे विभाग, पुणे 
अंतर्गत पणदरे पाटबंधारे 
उपविभाग, माळेगांव 
वसाहत अंतर्गत पणदरे 
पाटबंधारे शाखा येथील 
रिक्‍त पदी 


विभागातीळ पुणे पाटबंधारे 
मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी 


अभियंता, उपसा सिंचन 
व्यवस्थापन विभाग, पुणे 
येथील रिक्‍त पदी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(३)/आ(स.अ.श्रे-२) 


महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगाने 
शिफारस केलेला 
गुणवत्ता क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


मूळ पदस्थापनेचे ठिकाण 


प्रस्तावित पदस्थापना 


२ 


३ 


1 6. | 


५ 


५३४/१९ 


श्रीमती रतिका महल्ले 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, अमरावती अंतर्गत 
यवतमाळ पाटबंधारे अंतर्गत 
टाकळी-डोल्हारी मध्यम 
प्रकल्प उपविभाग, दारव्हा 
येथील रिक्‍त पदी 


मु.अ. (वि.प्र), जलसंपदा 
विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूली 
विभागातीळ अकोला सिंचन 
मंडळ, अकोला अंतर्गत लघु 
पाटबंधारे विभाग, अकोला 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे 
उपविभाग क्रमांक २, अकोला 
(बांधकाम) येथील रिक्‍त पदी 


५४५/१९ 


श्री. सागर सुनिल ढोकणे 


मुख्य अभियंता (जसीौ, 
जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील नांदेड 
पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 
अंर्तगत उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प 
विभाग क्र.०१, नांदेड 
अंर्तगत उर्ध्व पेनगंगा 
पाटबंधारे उप विभाग क्र.०५ 
अर्धापूर अंर्तगत सिंचन 
शाखा क्र.१४ अर्धापूर 
शाखेतील रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता (जसी, 
जलसंपदा विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल 
विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, बीड पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 
मंडळ अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, माजलगाव कालवा 
विभाग क्र.७, गंगाखेड विभाग 
अंतर्गत माजलगाव कालवा 
उपविभाग क्र.५४, पालम 
येथील रिक्‍त पदी 


2. 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक नियुकक्‍ती-२०२२/प्र.क्र.५५(१/आ(स.अ.श्रे-२) दिनांक 09.92.2022 मधील 


अ.क्र. ३५१, श्रीमती स्नेहा भास्कर काळमेघ (म.लो.आ.गु.क्र.३९९/२०१९) व अ.क्र. ३९९, श्रीमती कृतिका सुनिल पाटील 
(म.लो.आ.गु.क्र.४६५/२०१९) यांची केलेली नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना कायम राहील. 


3: 


विहित केलेल्या नियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती कायम राहतील. 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक नियुक्‍ती-२०२२/प्र.क्र.५५(१/आ(स.अ.श्रे-२) दिनांक ०१.१२.२०२२ अन्वये 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(३)/आ(स.अ.श्रे-२) 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१२५१३३९५७४१२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


lly signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=0243d4781b79f36476 1efde22e15161622e87986fb431d9¢ 
be0ecc6469d5e203, 


९203, 
pseudonym=B7CEA6097CE466B1F4A70CFE42BA86A0C72E48E8, 
ialNumber=9A8B949B82C94F 286DC79EF74BF CAE2A4E204E318 
53685E98B0B86C438C888E9, cn=ANIL VITTHAL DEOKATE 
123.01.25 16:25:26 +05'30' 


(अनिल वि. देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
) सचिव((लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
) सचिव (प्रकल्प समन्वयक), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
५ महासंचालक, संकल्पन व प्रशिक्षण (जल विज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता), मेरी, नाशिक 
) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/पुणे 
) मुख्य अभियंता (स्थापत्य) जल विद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे 
) मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
) मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती 
१० अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, पाटबंधारे संशोधन विकास संचाळनालय, पुणे 
११ मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक. 
१२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक . 
१३) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक 
) महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७ मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
) उप सचिव (सेवा/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कक्ष अधिकारी, कार्यासन (आ(संनि)/आ(वर्ग-२)/गोपनीय/नोंदणी शाखा, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) संग्रहार्थ/कार्यासन आ (स.अ. श्रे-२) 


पृष्ठ ५ पैकी षु 


